मौजे केडगांव ता. करमाळा जि. सोलापूर 
येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे वीट ता. 
करमाळा जि. सोलापूर येथे स्थलांतरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राआस्थ-२०२१/प्र.क्र.२१७/आरोग्य 331 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल SARA 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, 2029 


वाचा :- सहसंचालक, आरोगय सेवा, ( प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 


आआसे/कक्ष-७अ/टे-९/प्राआकेंद्र / स्थलांतर /केडगाव/वीट/सोलापूर/३२४०-४२ / २०२१ 
दिनांक २५/०२/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
मौजे केडगांव ता. करमाळा जि. सोलापूर येथे जागा उपलब्ध नसल्यामुळे तेथील प्राथमिक 


आरोग्य केंद्र, मौजे वीट ता. करमाळा जि. सोलापूर येथे स्थलांतरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
मौजे केडगांव ता. करमाळा जि. सोलापूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मौजे वीट ता. 


करमाळा जि. सोलापूर येथे स्थलांतरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. wer प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर 


प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००७१४४८४०२४१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राआस्थ-२०२१/प्र.क्र.२१७/आरोग्य ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by 
Dee 2१ k N Deepak N Kendre 
Date: 2021.10.07 


Kendre ॥// 1525010530 
(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, 
मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा पुणे मंडळ, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सोलापूर. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 


अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


